आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
कृषी विद्यापीठांना सहायक अनुदान 
योजनेंतर्गत वेतनासाठी निधी 
वितरण. (लेखाशीर्ष २४०१ ८२९१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १३ ऑगस्ट, २०२४. 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३. दि.१.०४.२०२४ व क्र.अर्थसं-२०२४/ 
प्र.क्र.८०/अर्थ-३. दि.२५.०७.२०२४ 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६, दि.१६.०५.२०२४. 

३) कृषि विभागाची ई-ऑफिस नस्ती क्र.७६६३२०/कपषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-ओ. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि .२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या 
नुसार वित्त विभागामार्फत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता ( डिसेंबर, २०२४ 
अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी काही उद्दीष्ट्ये वगळता 
७० टक्केच्या मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने वित्त विभागाने 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन ) या उद्दीष्टासाठी अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या vo % मर्यादेतीलळ निधी 
अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरणासाठी उपलब्ध करून 
दिलेला आहे. 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
कृषी विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी अधिनस्त कृषि 
महाविद्यालय, नंदुरबार येथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी संदर्भाधीन क्रमांक.? येथील शासन 
निर्णयान्वये यापुर्वी प्राप्त प्रस्तावास अनुसरून ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टासाठी रू.८२.८० 
ora इतका निधी कृषि विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. आता, संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
नस्तीन्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरून ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता वितरणासाठी 
उपलब्ध ४०% मर्यादेतील उर्वरीत निधी कृषि विभागास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन 
या खाली कृषी विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत बाब क्र. ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 
बाबीखाली सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नांव व HTN बाब सन २०२४-२५ | यापुर्वी | सदर झासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पीय | वितरीत | वितरीत करण्यात येत 
तरतूद तरतूद असलेली तरतूद 
कृषी विद्यापीठांना सहायक | ३६-सहायक ४९६.८२| ८२.८० ११५.९२८ 
अनुदान (२४०१ ८२९१) अनुदाने (वेतन) 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.११५.९२८ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी पंधरा लाख ब्याण्णव हजार आठडो 
फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषि विभाग यांना अर्थसंकल्पिय 
निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना 
नियंत्रक अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्धकरुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०७१०२७२१०७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN प णि रि 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 
205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 

28255A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D 
> A WA R 8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 

Date: 2024.08.13 12:07:52 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


